गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.र.क्र. 12/2098, 
(कांजुरमार्ग पो.स्टे. गु.र.क्र. ०६/२०१४) मधून 
उद्भवणा-या न्यायालयातील प्रकरणामध्ये विशेष 
सरकारी अभियोक्ता म्हणून अँड. श्री. राजा 
ठाकरे यांची नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीपी २०१४/प्र.क्र.१०५/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००५, 
दिनांक : २३ फेब्रुवारी, २०१७ 


संदर्भ: शासन पत्र विधी व न्याय विभाग क्र. 2976/61/Crim.Gen/16/A' Br., 
दि.११.०७.२०१६ 


शासन निर्णय :- 

गुन्हे प्रकटीकरण शाखा, गु.र.क्र.१८/२०१४, (कांजुरमार्ग पो.स्टे. गु.र.क्र. ०५६/२०१४) 
या मधून उद्भवणा-या मा. उच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये शासनाचे वतीने कामकाज 
पहाण्यासाठी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 
दि.११.०७.२०१६ च्या पत्रान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आलेली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना प्रतीदिन परिणामकारक 
सुनावणी फी रू. २०,०००/- अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. राजा ठाकरे यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी व इतर 
कोणतीही फी अनुज्ञेय असणार नाही. 
२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही 
प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, 
राज्य मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर WA आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ 
व्यावसायिक सेवा या लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व 
मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 

४. er ames निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र - २०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/ 
विनियम, दिनांक २९ जुले, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम नियम पुस्तिका - १९७८, 
भाग-पहिला, उपविभाग - दोन मध्ये नव्याने समावेश केलेल्या अ.क्र.४९ नियम क्र.१६६-अ 
अन्वये प्रशासनिक विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र.१०५/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०१७०२२८१५२२१७७१२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


fs Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
A | ५] a) Vi S h Nn ५] pa nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c4642465ecdafbda 
e e899f879d9b4603fe37cfb3598, cn=Arun Vishnupant 
Jos h | Joshi 
Date: 2017.02.28 15:23:33 +05'30' 


(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 

१. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, 

२. सह पोलीस आयुक्त (गुन्हे), मुंबई. 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. अँड.श्री.राजा बी.ठाकरे, ३०१, मारुती मॅन्हान, १७ रघुनाथ दादाजी स्ट्रीट, 
फोर्ट, मुंबई- ४०० ००१. 

७. विधी व न्याय विभाग (अ/ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

८. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


